विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालय, 
अमरावती जि. अमरावती येथे टप्पा-२ 
इमारतीमध्ये सीसीटीव्ही सिस्टीम 
सुविधा उपलब्ध करण्याच्या कामाचे 
अंदाजपत्रक व आराख्ड्यांना 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांकः प्रशामा २०१८/प्र.क्र.२८२/आरोग्य ३ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
जी.टी. रुग्णालय आवार, मुंबई - ४०० ००१. 
दिनांक : ०४ जानेवारी, २०१९. 


वाचा : 
१) सहसंचालक आरोग्य सेवा, रुग्णालये राज्यस्तर मुंबई यांचे पत्र क्रमांक : संआसे/कक्ष-३ 
/टे-६/विसंसेरुअमसीसीटीव्ही,/९८९७-९८/१८, दिनांक १८.०९.२०१८. 


प्रस्तावना : 


विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालय, अमरावती जि. अमरावती येथे टप्पा-२ इमारतीमध्ये 
सीसीटीव्ही सुविधा उपलब्ध करण्याच्या कामाचे रुपये २४,८७,८६८/- एवढ्या रकमेच्या अंदाजपत्रक व 
नकाशांना प्रशासकीय मान्यता देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय : 
२. विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालय, अमरावती जि. अमरावती येथे टप्पा-२ इमारतीमध्ये 
सीसीटीव्ही सुविधा उपलब्ध करण्याच्या कामाचे अंदाजपत्रक सन २०१७-१८ च्या दरसूचीवर आधारित 
आहे. सदर अंदाजपत्रक कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विद्युत विभाग, अमरावती यांनी 
तयार केळे आहेत. सदर अंदाजपत्रकामध्ये आकस्मिक खर्च ४ टक्के व जीएसटी १२ टक्के यांचा 
समावेश करण्यात आला असून सोबत जोडण्यात आलेल्या अंदाजपत्रकातील बाबींनुसार एकूण रु. 
२४,७७,६१६/- इतक्या रक्कमेच्या अंदाजपत्रक व आराखड्यांना खालील अटी व शातींच्या अधिन राहून 
या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे :- 
अटीव शर्ती :- 

१) कामासाठी निविदा मागविण्याआधी सदर कामास सार्वजनिक बांधकाम विभागातील सक्षम 

अधिकाऱ्यांची तांत्रिक मंजुरी घेणे आवश्‍यक राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा २०१८/प्र.क्र.२८२/आरोग्य ३ 


8) 


बांधकाम सुरु करण्यापुर्वी सदर AG वास्तुशास्त्रज्ञ, सा.बा.विभाग नाशिक यांचेकडून 
मंजुर करुन घ्यावे. 

सदर कामाची निविदा काढतांना प्रत्येक कामाची स्वतंत्रपणे निविदा न काढता नमूद सर्व 
कामांसाठी एकच निविदा काढण्यात यावी. 

क्षेत्रिय जागेच्या परिस्थितीनुसार व आरोग्य संस्थांच्या आवश्‍यकतेनुसार प्रस्तावित कामाची 
किंमत वाढणे शक्‍य असल्यामुळे त्यासाठी आवश्‍यक प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम 
विभागाच्या त्यात्या- भागाच्या क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांकडून करुन घ्यावेत. 

सदरचे अंदाजपत्रक हे ढोबळ नमुना अंदाजपत्रक असल्याने, या कामांच्या सविस्तर 
अंदाजपत्रकांना तांत्रिकदृष्ट्या मान्यता ही सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या त्यात्या- 
क्षेत्राच्या सक्षम अधिकाऱ्यांकडून करण्यात येईल. अशी तांत्रिक मान्यता करीत असताना 
आरोग्य खात्याच्या त्यात्या- आरोग्य सेवा मंडळाच्या उप संचालकांच्या सहमतीने तरतुदी 
अंतिम करण्यात याव्यात. 

सदरचे काम नवीन नमुना नकाझांप्रमाणे करावयाचे झाल्यास सार्वजनिक आरोग्य विभागाने 
नियुक्‍त केलेल्या खाजगी वास्तुझास््रज्ञामार्फत नकाशांप्रमाणे वास्तुमांडणी आराखडा मंजूर 
करुन घेण्यात यावा. तसेच स्थानिक ग्रामीण नगर विकास संस्थेच्या संबंधित नियमानुसार 
बांधकाम परवानगी तसेच भोगवटा प्रमाणपत्र मिळविण्याची जबाबदारी सदर नवनियुक्त 
वास्तुशास्त्रज्ञ व जिल्हा शल्य चिकित्सक यांची राहील. तसेच ही परवानगी मागण्यासाठीचा 
पत्रव्यवहार जिल्हा शल्यचिकित्सक यांच्या स्वाक्षरीने करण्यात यावा. 

सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मुख्य/ उपमुख्य वास्तुशास्त्रज्ञाकडून या कामांच्या नकाठोे 
व वास्तुमांडणी आराखड्यांना वेगळ्या मंजूरीची आवश्‍यकता नाही. 

प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र.इएनव्ही- 
२०१३/प्र.क्र.१७७/तां.क.१ दि. १० जानेवारी,२०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या 
मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

उपरोक्‍त कामे सदर रक्कमेत पूर्ण होतील यांची दक्षता घ्यावी. 


३. विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालय, अमरावती जि. अमरावती येथे टप्पा-२ इमारतीमध्ये 
सीसीटीव्ही सुविधा उपलब्ध करण्याच्या कामावरील खर्च मागणी क्रमांक- एच- ८, मुख्यलेखाशिर्ष 
""४२१०- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य सेवा यावरील भांडवली खर्च, ०१- नागरी आरोग्य सेवा 
(वैद्यकीय सहाय्य-( पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना- इमारती, ११०- रुग्णालय व दवाखाने, (१(अ( 


पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना- इमारती, (००)(०१) मोठी बांधकामे (४२१०००१४), ५३- मोठी बांधकामे" 


याखाली भागविण्यात यावा. 


४. विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालय, अमरावती जि. अमरावती येथे टप्पा-२ इमारतीमध्ये 


सीसीटीव्ही सुविध उपलब्ध करण्याच्या कामासाठी लागणाऱ्या रकमेची अर्थसंकल्पात तरतूद करण्याचा 
प्रस्ताव संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई यांनी त्वरीत शासनास सादर करावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा २०१८/प्र.क्र.२८२/आरोग्य ३ 


५. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक- विअप्र २०१३/प्र.क्र.३०/विनियम, दिनांक १७.०४.२०१५ 
सोबतच्या परिशिष्ट, भाग पहिला, उपविभाग-पाच मधील अनुक्रमांक-१, परिच्छेद क्रमांक- १३४ अन्वये 
प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये व सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा 
अनौपचारी संदर्भ क्रमांक ५०९/१८ इमा-२ दिनांक १६.११.२०१८ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०१०५१२११४२६०१७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Roshani Dinesh 


i Kadam Patil 
R 0 5 h a n | DN: CN = पिठाच्या Dinesh Kadam 
. Patil, C = IN, S = Maharashtra, O = 
D | al e S h Government Of Maharashtra, OU 


= Public Health Department 


Kadam Pati | Date: 2019.01.05 13:02:28 --05'30' 


(रो.दि. कदम पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 

१. महालेखापाल, महाराष्ट्र- १/ २ (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 
२. संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 

संनियंत्रक तथा मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अमरावती. 

सह संचालक, आरोग्य सेवा (रुगणालय राज्यस्तर), मुंबई. 
५. उप संचालक, आरोग्य सेवा मंडळ, अकोला 
६. अधिक्षक, विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालय, अमरावती 
७. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अमरावती. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, जि.अमरावती. 
९. सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-२), मंत्रालय, मुंबई. 
१०. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११. निवडनस्ती (आरोग्य-३). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


ESTIMATE 
Name of Work :- Providing CCTV System To Super Speciality Hospital Ph. ॥ Building At Amravati 
Dist. Amravati 


San. Estt. No. :- OW/ /EE/ AMT / 2018 -19 


Ne हि... 


Supply, Installation, Testing and 
Commissioning of 1/3" 2 megapixel 
66.00 17768.00 |Each| 1172688.00 
2 
NON- 
12.00 E : 
CSR ach| 212592.00 
3 
NON- 
CSR 


Progressive scan CMOS Indoor Dome 
: 17716.00 
94760.00 284280.00 


Camera with 20 meter smart IR & PoE, 
25/30FPS @1080P, H.264, MJPEG 
im 


Supply, Installation, Testing and 
Commissioning of 1/3" 2 megapixel 
Progressive scan CMOS Outdoor Bullet 
Camera with 30 meter smart IR & PoE, 
3.6/6mm Lens, 25/30FPS @1080P, H.264, 
MJPEG Encoding, Multiple Network 
Monitoring, Web Viewer, CMS (Smart PSS 
& DSS) & DMSS ,IP 67 & Weather Proof 
Housing (Make:- Samsung/ Hifocus/ 
Dahua) 


Supply, Installation, Testing and 
Commissioning NVR 32ch with 1080p 
Real Time Review, Max 200 Mbps 
bandwidth, Support 8 SATA HDD upto 
6TB each, 2 USB, 2.0 (Make:- Samsung/ 
Hifocus/ Dahua) 
Supply, Installation, Testing and 
Commissioning of Surveillance HDD 2TB 
Make- Seagate,Samsung, WD, Hitachi. 


Supplying & erecting 40" LED Monitor with 
VGA, USB, HDMI ports. Make- Samsung, 
LG, Videocon Etc. 
Supplying & erecting HDMI Cable of 10 
mtr length for connection between NVR & 
LED Monitor 
Supplying & erecting I.S.1. mark Rigid 
P.V.C. conduit 32 mm. dia. with necessary 
accessories in wall/floor with chiselling 
appropriately as per specification No: WG- 
MA/CC, para no. 1.2.1 


Encoding, Multiple Network Monitoring, 
3348.00 |Each} 10044.00 


Web Viewer, CMS (Smart PSS & DSS) & 

DMSS. (Make:- Samsung/ Hifocus/ Dahua) 
¥ 
= 


Supplying and erecting PVC trunking 
(PVC casing-n-capping) of size 32 mm 
with accessories on wall/ceiling as per 

specification No: WG-MA/CON, para no. 
1:1:2 


Supplying and erecting modular type 
switch 6A / 10A ISI mark approved make 
duly erected on provided plate and box 
with wiring connections complete. 


Supplying and erecting modular type 3 pin 
6A multi socket with safety shutter IS! 
mark approved make duly erected on 
provided plate and box with wiring 
connections complete. 
Supplying and erecting PVC Surface 
modular switch box with double mounting 
plate for 3 module duly erected in an 
approved manner. 
Supplying & installing UTP networking Cat 
6 cable suitable for LAN / WAN Computer 
net-working as per specification No. WG- 
COCING 
Supplying, fixing, and configuring GB 
Managed Ethernet Layer 2+ Switch of 20 
Ports+4 SFP Combo+10GE SFP+ and 
WebView/CLI as per specification in 
approved manner 
Supplying and fixing 12U Wall Mount Rack 
(Dimension-DxWXH - 450X550X635 mm) 
as per specification in approved manner 


ESTIMATE 
Name of Work :- Providing CCTV System To Super Speciality Hospital Ph. ॥ Building At Amravati 
Dist. Amravati 
San. Estt. No. :- OW / /EE/ AMT / 2018 -19 
1-3-5 |Supplying & erecting mains with 2x2.5 
sg.mm F.R copper PVC insulated wire 
laid in provided conduit/trunking/inside 30.00 51.00 vite 4530.00 
pole/Bus bars or any other places. as per 
specification No: WG-MA/BW 
10 | 1-3-5 |Supplying & erecting mains with 1x2.5 
“Note |sq.mm F.R copper PVC insulated wire 
laid in provided conduit/trunking/inside 
pole/Bus bars or any other places. as per a sia on staat 
specification No: WG-MA/BW 
11 
1-8-1 2.00 75.00 each 150.00 
12 
1-8-10 104.00 each 208.00 
13 
1-8-29 
14 | 1-12-1 
700.00 41.00 mtr 28700.00 
15 
1-13-6 
(New) 17756.00 35512.00 
16 
1-14-21 
(New) 2.00 7989.00 |each} 15978.00 
17 
3-7-1 2.00 33273.00 66546.00 


Supplying & erecting On line UPS pure 
sine wave of 1 kVA capacity complete with 
standard features, along with necessary 
SMF batteries for 30 mins. battery backup, 
as per specification No. AP-UPS 


cea ::....... बडवीत बिल वििीली! MATE 
Name of work:- Providing CCTV System to Super Speciality Hospital Ph.|! Building At Amravati Dist. Amravati 


Sanc. Estt. No. OW/ /EE/Amt 2018-19 


Per ~] Amount 
27600.00 


18 13-10-4 | Supplying & erecting XLPE armoured cable 2 core 
1.5 sq.mm. copper conductor complete erected 


on wall/ceiling as per specification No . CB-LT/CU 


2135876.00 
85435.04 
2221311.04 
256305.12 

a के 
2477616.16 
2477616.00 


Add 4% cont. 


Add 12% GST 


